चंद्रपूर जिल्हयात चंद्रपूर येथे वनभवन 
इमारतीच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९३/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० जुले, २०२३ 


वाचा :- १) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र. कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.०२/८४/२०२२-२३, दिनांक ९ मे, २०२३ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दि. २०.०९.२०१९ 

३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ 

४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग पत्र क्र.वैठक-२०२२/प्र.क्र.३०/इमा-१, दि.१३.०७.२०२३ 
प्रस्तावना:- 

चंद्रपूर जिल्हयात चंद्रपूर येथे वनभवन इमारतीचे बांधकाम करणे या कामाच्या रु.६९७२.०० लक्ष 
इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये विनंती 
केली आहे. 


०२. सदर अंदाजपत्रक उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विशेष प्रकल्प) उप विभाग, चंद्रपूर 
यांनी तयार केले असून, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२ चंद्रपूर यांनी तपासले आहे. तर 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, चंद्रपूर, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर व मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर मंडळ, चंद्रपूर यांनी स्वाक्षांकित केले आहे. 


०३. वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भ 
क्र.२ च्या शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि 
१३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संदर्भ क्र.३ दिनांक २५.०९.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये 
स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रीक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार 
संबंधीत उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 


०४. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदर अंदाजपत्रकाची तपासणी केली असता अंदाजपत्रकामध्ये 
आवड्यकतेनुसार सुधारणा करुन ढोबळमानाने प्रस्तावित केलेल्या तरतूदीनुसार किमतीची परिगणना करण्यात 
आली असता प्रशासकीय मान्यतेसाठी विषयांकित कामाची किंमत रु.६०९२.०० लक्ष या किंमतीस सहमती 
दर्शविली आहे. तसेच विषयांकित कामाची किंमत रु.१५.०० कोटी पेक्षा जास्त असल्याने संदर्भ क्र.४ अन्वये 
मा.मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ११.०७.२०२३ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार सचिव समितीच्या 
बैठकीत चंद्रपूर जिल्हयात चंद्रपूर येथे वनभवन इमारतीच्या बांधकामाचे रु.६०९२.०० लक्ष इतक्या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास खालीलप्रमाणे उच्चाधिकार सचिव समितीने मान्यता दर्शविली आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९३/फ-९ 


१. सदर प्रस्ताव हा चंद्रपूर येथे वन भवन इमारतीच्या बांधकामाबाबतचा आहे. 

२. सदर इमारतीसाठी जागा उपलब्ध आहे. प्रस्तावित इमारत ७--४ तसेच ड्रायव्हर व गार्ड रुम (9) अशी 
आहे. 

३. एकूण क्षेत्रफळ ८२८१.६२ चौ.मि. आहे व बांधकामाचा दर रु.२८,०००/- प्रति चौ.मी.आहे. 

४. सदर प्रस्ताव सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 

५. सदर कामाचे नकाशे शासकीय वास्तुश्ास्रज्ञाकडून करण्यात आलेले आहे. 

६. सविस्तर चर्चेअंती, समितीने अंदाजित रु.६०९२.०० लक्ष इतक्या किंमतीस सहमती दर्शविली आहे. 


त्यानुसार चंद्रपूर जिल्हयात चंद्रपूर येथे वनभवन इमारतीचे बांधकाम करणे या कामाच्या रु.६०९२.०० 
लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ 
च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचा संदर्भ क्र.२ चा शासन निर्णय व सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाचे संदर्भ क्र.३ चे परिपत्रक विचारात घेता, चंद्रपूर जिल्हयात चंद्रपूर येथे वनभवन इमारतीच्या 
बांधकामाचे रु.६०९२.०० लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास उच्चाधिकार सचिव समितीने दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” (Recapitulation Sheet) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तसेच 
खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मान्यता वगळून) प्रदान करण्यात येत 
आहे.:- 

१. सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

२. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

३. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४. प्रस्तावातील ala संबंधीत बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात 
घ्याव्यात. 

५. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक 
१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन 
करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

७. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

८. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आव्यकता लागणार नाही. यादृष्टीने विशोष 
दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 

९. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात 
यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९३/फ-९ 


१०. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / नियम 
संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
११. वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२२ परिपत्रकातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 
१२. शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात नमुद 
केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 
१३. कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), 
दिनांक २०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील शासन निर्णयातील भाग एक 
उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित 
रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी 
तांत्रीक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे उपभोक्ता विभागास प्रदान करण्यात आलेले 
वित्तीय अधिकारानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सहमतीने व उच्चाधिकार सचिव समितीच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२११५४२१५१११९ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 

DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 

ps 3142602957487084g5f8e27RSOJABP, 

2. 16C3763a845aBedf9b9dde07#42d90c6bc17db7 
55 632f6c0b678e, postalCode=414001, 


HOSHING | कानाचा 
(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) चंद्रपूर 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन फ-२/ब-१ , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


नन C नघा. A) ले 


on SG O&M 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


“प्रपत्र-अ” 


शासन निर्णय क्रमांक :-संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.९३/फ-९, दिनांक २० जुले, २०२३ चे प्रपत्र-अ 


Name of the Department : Revenue and ForestDepartment 12. : Revenue and Forest Department 


Name of Work : Construction of Van Bhavan Building at Chandrapur, Ta & Dist Chandrapur Building at Chandrapur, Ta & Dist Chandrapur 


RECAPIT 


Sr. Particulars of Scope 
No. 


LATION SHEET 


Unit Rate Norms 
Rs/(Sqmt./M) / LS 


9 
a 
ल्ल 
a 


wet 
Wise 
(A) |ESSENTIAL ITEMS (Components 
1 |(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m) मिल्क 1 ES SS SASS eS 
Ground Floor (Raft Foundation) 
1497.05 
काळ 
Total B.U.A. = 8,281.62 
लनी, शिकाल 
(d) Furniture (8153.28 x 70% = 5707.297) See लावी) 
SubTotal (b+ctd)| ____| 2,95,36,485 
2 cams a 2 
3 [Electrification Internal 10,90,23,146 
External Dept. 
ee 
Poop a ae ree ey SuTomal 
PRR Ee SZ क Ree aD 
Compound Wall & Gate (Rmt) 
Internal Roads (Rmt) 

owe 

a cence 

2 Bae Sas 25,00,000 

ome = 

Elevation Treatment [४७ L.S 
Paving Area गला. 1..9 
CC Drains and C/D Works 850 19.43 | 
Sub Total 
(ल |OPTIONAL ITEMS 
Undergound Water Tank for R/WHarvesting(CuM) [| 
Water Main Storage, and pump house, borewelletc. [| 
Murals, Painting, Sclupture Bee = 
MJP Demand for Water Supply मोळ >...) ४ LS. 

Geena ese 31 ee 1,85,00,000 
me roject Cost (P)= (A) + (B) + (C)| 45,95,81,568 
TO ee oe फर 0 ee यक 
= Pees 

88,93,724 
ral | eee 
—— (iv) Labourinsurance —_ 1% on (P) 

(v) Centage Charges 5% on (P) 

डि (vi) Price ६5०3॥8॥01___5% on (?) 
al SubTotal(D)[ | 
et TOTAL COST OF PROJECT (TPC) —_(A+B+C+D) 
on Say Rs. Lakhs 

PLINTH AREA RATES FOR 

(i) Bldg Proper Cost ‘= Rs 28,538.48 /Sqm 

(ii) Elect. Work ‘= Rs 13164 /Sqm 

(iii) Water Supply ‘= i ee a sh ( विवेक होशिंग ) 

iv i) + (ii) + (iii ‘= s m 

के ४00 ale = TPC + Area (as per “a") 73561 3 उप सचिव (वने) 


